“स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव” या एकछत्री 
योजनेतंर्गत ३५० वा शिवराज्याभिषेक 
सोहळयाच्या निमित्ताने कॉफीटेबल बुक 
निर्मितीसाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दर्शनि -२०२३/प्र.क्र.१७८ /सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ - १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र.१७४/ 
सां.का.४, दिनांक २८.०९.२०२१ 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/ 
सां.का.४, दिनांक १७.०२.२०२३ 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक संकीर्ण-८२२३/प्र.क्र.२६७/ 
सां.का.४, दिनांक ०१.०८.२०२३ 
४.कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग यांचे पत्र क्र.४३, दिनांक 
३०.०८.२०२३ 
प्रस्तावना : 
भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या 
प्रभावी व यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये विविध समित्या गठित 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ०५ डिसेंबर,२०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विविध कार्यक्रमांबरोबरच, मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम व 
उपक्रम राबविण्याचा व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्याबाबतचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 

२. तदनंतर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.१५.०७.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन 
पत्रान्वये प्राप्त झाळे असून, सदर इतिवृत्तान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव या एकछत्री योजनेखाली ३५० 
वा शिवराज्याभिषेक सोहळयाच्या निमित्ताने मराठा साम्राज्याचे चलन (कॉफीटेबल बुक) हे मराठी, हिंदी व 
इंग्रजी या ३ भाषांमध्ये तयार करण्याचे दर्डनिका विभाग,मुंबई यांच्या मार्फत करण्याचे निर्देशित केले आहे. 


३. त्यानुसार कॉफीटेबल बुकच्या ३ तिन्हीही भाषेतील निर्मितीसाठी प्रत्येकी रु. २०.०० लक्ष प्रमाणे 
एकूण रू.६०.०० लक्ष इतक्या अपेक्षित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव दर्शनिका 
विभागाकडून उपरोक्त संदर्भ क्र.४ अन्वये विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

“स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव” या एकछत्री योजनेतंर्गत ३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळयाच्या 
निमित्ताने मराठा साम्राज्याचे चलन (कॉफीटेबळल बुक) हे मराठी, हिंदी व इंग्रजी या ३ भाषांमध्ये (AR 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि -२०२३/प्र.क्र.१७८ /सां.का.२ 


कोडसहीत) निर्मिती करण्यासाठी प्रत्येकी रु.२०.०० लक्ष प्रमाणे दर्शनिका विभागास येणा-या एकूण 
रू.६०,००,०००/-(रु. साठ लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अपेक्षित खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्डनिका विभाग,मुंबई यांना यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबधीच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
०३. उपरोक्त कार्यक्रमांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “झेडडी-२, प्रधान लेखाशिर्ष 2204 कला व 
संस्कृती (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३), ५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या, वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-दोन, दिनांक 
१७ Uitte, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-एक, उपविभाग -तीन अ.क्र.४, परिच्छेद २७ 

अ) नुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१००४१११९०२६८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
S U M A N ii CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCod: 
st=Maharasht 


2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 1 4fc8598a9aa217e2508455856a70 


Jadb1 bb6ef9b12 


pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA 1F7149AED1F618E4E, 
serialNumber=! -AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363A05 
£6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 

Date: 2023.10.04 12:35:42 +05'30' 


(सु.दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

७. उप सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव (व्यय-१५, वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१२. अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


